FORT aA गहोत्सया 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
दालन क्र. ४३९, चौथा मजला, 
विस्तार इमारत, मादाम कामामार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 
मुंबई-४ ०० ०३२. 


Email Id: tnt1.sesd-mh @ gov.in 


क्रमांक : संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.9८/टिएनटि-१ दिनांक - ११ ऑगस्ट, २०२२. 


विषयः- नेमणूकीच्या वेळी जादा असलेले वय क्षमापित करणेबाबत...... 
श्रीम.समीना बेगम रहिमोद्दीन शोख, सहायक शिक्षक 


संदर्भः- शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. यांचे क्रमांक 
शिउंस/औ/प्रावि-३/२०२१/७०२२, दिनांक २४/१२/२०२१ चे पत्र. 
ज्ञापन - 


शिक्षण उप संचालकांनी सादर केलेल्या उपरोक्त प्रस्तावानुसार,आयझा इक्बाल गर्ल्स उर्दु 


प्राथमिक शाळा sacl, ता.जि.जाळलना या शाळेत समीना बेगम VA शोख या दि. १३.१२.२०१० 


पासून कार्यरत आहेत. परंतु श्रीम.समीना बेगम रहिमोद्दीन शोख यांचे दि. 93.92.2090 रोजी 


नियुक्तीच्या वेळी वय ३८ वर्षे ८ महिने म्हणजेच तत्कालीन कमाल वयोमर्यादा (३३ वर्ष) विचारात घेता 


५ वर्षे ८ महिने अधिक होते. यास्तव महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 


१९८१ मधील नियम ९ (४) (अ) च्या तरतुदीनुसार श्रीम.समीना बेगम रहिमोद्दीन शोख, सहशिक्षिका यांचे 


नियुक्तीच्या वेळी अधिक असलेले वय या ज्ञापनाव्दारे क्षमापित करण्यात येत आहे. 


श्रीम. समीना बेगम रहिमोद्दीन शोख यांच्या वय क्षमापनाबाबत त्यांच्या सेवापुस्तकात संबंधित 


सक्षम प्राधिकारी यांनी नोंद घ्यावी. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.9८/टिएनटि-१ 


सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२२०८१११६४४०५२७२१ असा आहे. हे ज्ञापन 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DATTATRAY =| Starner 
CHHATRAGUN ७210000000 
SHINDE eae ae 
(दत्तात्रय शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, मुंबई. 

४. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, जालना 


o~ 


५. निवडनस्ती,टीएनटी-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


